सन २०२२ मध्ये राष्ट्र पुरुषांची/ थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- जपुती-२२२१/प्र.क्र.११२/कार्या-२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२२ 
पहा : या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ३१ डिसेंबर,२०२१ चे शासन परिपत्रक. 
शुध्दीपत्रक-: 
सन २०२२ मध्ये राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत संदर्भाधीन 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२१ चे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. 
२. दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२१ च्या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अ.क्र. ९ येथे खालीलप्रमाणे 
नमूद करण्यात आले आहे. 


अ.क्र| जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना वार गीय महिना व दिवस | कार्यक्रमाचे स्वरुप 
व दिवस 
९. | संत रविदास महाराज | २३ फेब्रुवारी, | बुधवार | ०४ फाल्गुन, शके 9983] प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
जयंती (तिथीनुसार) । २०२२ करणे 


त्याऐवजी आता खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र | जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना वार ।भारतीय महिना व दिवस । कार्यक्रमाचे स्वरुप 
व दिवस 
९ | संत रविदास महाराज | १६ फेब्रुवारी, २०२२ | बुधवार | तिथीनुसार (माघ पौर्णिमा) | प्रतिमेस पुष्पहार 
जयंती (तिथीनुसार) अर्पण करणे 


३. विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयात संत रविदास महाराज जयंती (तिथीनुसार माघ पौर्णिमा) यांचा जयंती कार्यक्रम दिनांक १६ फेब्रुवारी, 
२०२२ रोजी आयोजित करण्याबाबत आवऱ्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती 
कार्यवाही करावी. 

४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१४१५४४३५१७०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JANA JIVA VALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=816d3fe4c7042f66b4ac73a1f0087cd8fda3e1 1Sd42dc8b54c0e7830 
64c80dc1, pseudonym=BC7303629AB7AFCABCE15C55D2BEFE77F3006E6E, 
serialNumber=FD6F9785FE220B2COF30D422D401E2DFCB38A0D9EC62140, 
1534F5B36EAF57F26, cn=JANA JIVA VALVI 
ate: 2022.02.14 15:46:19 +05'30' 


(ज.जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जपुती-२२२१/प्र.क्र.११२/कार्या-२९, 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

८. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रशा-४ यांना माहिती व आव्यक त्या कार्यवाहीकरीता. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
११. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी, . 

१३. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१४. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

१५. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन-२९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


